शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यांचे प्रदान 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांचे वेतन व भत्ते बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतन 
धारकाचे वैयक्तिक निवृत्तीवेतन बँक खाते 
उघडण्यास खाजगी बँकांना मान्यता 
देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २० मे, २०२१ 


संदर्भ : 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा.५ 
दि.१३ मार्च, २०२० 

2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा .५ 
दि.३ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये खाजगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात 
शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. खाजगी बँकांनी 
शासनासोबत स्वतंत्र करार केल्यास सदर बँकांना आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन व भत्ते 
प्रदानाच्या प्रयोजनासाठीचे कार्यालयीन खाते तसेच निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता निवृत्तीवेतनधारकाचे 
वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यास प्राधिकृत करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे प्रस्तावित होते. 


शासन निर्णय : 


१. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्याचे वितरण करण्यासंदर्भात आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांचे कार्यालयीन बँक खाते खाजगी बँकांत उघडण्यासाठी मान्यता देण्यात येत 
आहे. शासनाबरोबर करार केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी बँकांची सूची जोडपत्र “अ”मध्ये 
दर्शविण्यात येत आहे. 


२. निवृत्तीवेतन धारकांना खाजगी बँकेमार्फत निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासंदर्भात शासनाबरोबर 
करार केलेल्या खाजगी बँकांमध्ये निवृत्तीवेतनधारकाचे वैयक्तिक खाते उघडण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. शासनाबरोबर करार केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी बँकांची सूची जोडपत्र 
“ब” मध्ये दर्शविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रश्ञा.५ 


३. बँकांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या विनामूल्य सुविधांचा समावेश असलेल्या “Annexure-A” a 
“स्कॅन प्रत” संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांच्या www.mahakosh.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२०१७००१६१००५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET  : 
SAMBHAJI GORE : 


( इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२.सर्व मा.विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य, 
३.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
४.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
५.सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
७.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या अधिन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
८.प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
९.प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३.आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२ 
१४.आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील GSA, नागपूर ४४४००१ 
१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 
१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१७.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१८.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१९.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
२०. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रश्ञा.५ 


२१.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 

२२.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२३.सर्व जिल्हाधिकारी 

२४.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५.संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२७.सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे / नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 

२८.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

२९.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/ 
नागपूर 

३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३१.निवड नस्ती कोषा प्रशा.५. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रश्ञा.५ 


जोडपत्र “अ 


वेतन व भत्त्यासंदर्भात शासनाझी करार केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी बँकांची यादी 


The Federal Bank Ltd. 


AU Small Finance Bank Ltd. 


Yes Bank Ltd. 


०८ | AV} AD] -O 


IDFC First Bank Ltd. 


Axis Bank Ltd. 


Kotak Mahindra Bank Ltd. 


SBM Bank India Ltd. 


IndusInd Bank Ltd. 


HDFC Bank Ltd. 


| 9, | 


RBL Bank Ltd. 


|___ ११. | 


ICICI Bank Ltd. 


१२. 


Jana Small Finance Bank Ltd. 


१३. 


Ujjivan Small Finance Bank Ltd. 


१४. 


Standard Chartered Bank 


१५. 


City Union Bank Ltd. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रश्ञा.५ 


जोडपत्र “ब” 


निवृत्ती वेतनासंदर्भात शासनाशी करार केलेल्या खाजगी बँकांची यादी 


The Federal Bank Ltd. 


AU Small Finance Bank Ltd. 


Yes Bank Ltd. 


॥_ 3. | 
2. 
= 
tof 


IDFC First Bank Ltd. 


Axis Bank Ltd. 


Kotak Mahindra Bank Ltd. 


o|m& 


SBM Bank India Ltd. 


IndusInd Bank Ltd . 


HDFC Bank Ltd. 


RBL Bank Ltd. 


ICICI Bank Ltd. 


Jana Small Finance Bank Ltd. 


City Union Bank Ltd. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


